दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील 
कार्यकारी गट-ब संवर्गातील रिक्‍त पदे 
पदोन्नतीने भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२५१८/३९२/प्र.क्र.९१/पदुम-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - २८/८/ २०१९. 


वाचा :- १) शासन आदेशा, कृषि व पदुम विभाग, क्र. दुविप्र-२५१८/३९२/प्र.क्र.९१/पदुम-६दि. २९/६/२०१९ 
२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(अ)/२६११/कार्यगट- ब/नि.सू./ 
सीआर-२९/१७/२७५७ FF.99.9.2098 


उपरोक्त वाचा येथील शासन आदेझ्ातील परिच्छेद १ मधील विवरणपत्रात खालील प्रमाणे मजकूर 
नमूद केला आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
7 श्री.एम.डी.सोनटक्के दूध प्रापण व वितरण अधिकारी, 
सहायक दूध वितरण अधिकारी, आरे आयुक्त, दुग्ध विकास कार्यालय, वरळी, मुंबई 


दुग्धशाळा मुख्यालय, आयुक्त, दुग्ध 
विकास कार्यालय, वरळी, मुंबई 
त्याऐवजी खालील विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
श्री.एम.डी.सोनटक्के दूध प्रापण व वितरण अधिकारी, 
सहायक दूध वितरण अधिकारी, कुर्ला प्रभारी व्यवस्थापक यांचे कार्यालय, 
दुग्धशाळा, मुख्यालय आयुक्त, दुग्ध वरळी दुग्धशाळा ,मुंबई 
विकास कार्यालय, वरळी, मुंबई. 


२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२८१२४१५२५८०१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sudam Eknath eae न्ककरती 


seri ber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c21 bf9b4dcObde1 36817 
Nn h a e 9b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhal 
Date: 2019.08.28 12:48:28 +05'30 


(सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhal 
|, Of Mahi htra, ou=Agrict id ADF 


प्रति, 
१. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 
२. सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (द्वारा : दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, 
वरळी, मुंबई) 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (द्वारा : दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय,वरळी, मुंबई) 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/परभणी 
७.मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 
८.निवडनस्ती. 


